नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
जालना या संस्थेस सन-२०२४-२५ या आर्थिक 
राज्य योजनांतर्गत अनुदानातून 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


वर्षात 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१३४/प्रशा-१, 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा: १ 


ष्य“ 


x 


आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ 


AN 
— 


Ro 


उद्योग-४, दिनांक 09.04.2029 


ल 
ae 
mn 


area निर्णय : 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-|॥॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
area निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 


आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र फाईल क्रमांक-0))॥एार- 
22011/100/2024-PROCI, दिनांक - १२.०२.२०२४ 


नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जालना या संस्थेस सन-२०२४-२५ या वित्तीय 
वर्षात राज्य योजनांतर्गत अनुदानातून रुपये २,१३,९४,६४०/- (रुपये दोन कोटी तेरा लक्ष 


चौ-याण्णव हजार सहाशे चाळीस wad) (सर्व करांसहीत) इतक्या किंमतीची यंत्रसामुग्री व 


साधनसामुग्री खरेदीस या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नांव ay au as फेकीत गत 
संख्या | (सर्व करांसह) | (सर्व करांसह) 
चिक मायक्रोस्कोप (स्पेसिफाईड अँज इन पॅथोलॉजी) ३० ३२५०० ९७५००० 
२ | कल्वर प्लेट/पेट्री डिशोस (१० पीस पॅक) ३० ५८०० १७४००० 
3. | ग्लॉस वारेक इंक्युलिडिंग Ga eat ९९०८०० ९९०८०० 
४ | फॅसिलीटी फॉर हिटींग स्लाईड शिया १५८२०० १५८२०० 
५ | एंनारेबिक sce शिव ५८६०० ५८६०० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१३४/प्रशा-१ 


नग | प्रति नग किंमत | एकुण किंमत 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नांव न १ । 
संख्या | (सर्व करांसह) | (सर्व करांसह) 
६ | अँटोक्लेव वि डं ४५८६०० ४५८६०० 
७ | बॅलेस इलेक्टोनिक डिजिटल eal १५८४०० १५८४०० 
८ | बायोसेफिट कॅबिनेट टाईप-२अ em ४९८३०० ४९८३०० 
९ | बिओडी इंक्युबिटर २ ९८६०० १९७२०० 
१० | सेट्रिफयुज २ ५८६०० ११७२०० 
चि १ | सीओर इक्युबिटर/कंडल जार शिळ त १५२६०० १५२६०० 
१२ | कॅम्प्युटर युनिट २ ९८३०० १९६६०० 
१३ | डिप फ्रिजर-२० से अंड डिप फ्रिजर हि ४८५००० ४८५००० 
१४ | डिस्टलवॉटर प्लॅट fe lal ५५७०० ५५७०० 
१५ | इलिजा Rex विथ वाठार a a ६५०२०० ६५०२०० 
१६ | हॉट इअर ओहन २ ८९६०० १७९२०० 
१७ | इंक्युबिटर २ ८८७०० १७७४०० 
१८ | लब रेफ्रिजेरेटर (मिनिमम yoo लिटर) zo २९८६०० २९८६०० 
१९ | OPPS फलो विळा ४५०००० ४५०००० 
२० | मायक्रोमिटर आय पिस २ ४८०० २९६०० 
२१ | मायक्रोमिटर स्टेज २ ४९०० ९८०० 
२२ । मायक्रोस्कोप बायनाकुलर १६ ५९८०० ९५६८०० 
मायक्रो विथ युनिर्व्हरल्स कंडेन्सर Fast 
२३ | ऑईलडइमेल्सठान, ब्राईट फिल्ड, फेस कॅन्ट्रास्ट अंड ष्र २९८६०० २९८६०० 
डार्क ग्राउंड 
२४ | पीएच डिटरमेनिठान अँप्रेटस २ ३५६०० ७१२०० 
२५ | सिरिअम इंसप्रेटर्स if ae | ५५२०० ५५२०० 
२६ | व्हिआरडीएल शोकर aie 3 ८७२०० ८७२०० 
२७ । व्हेरटेक्स मिक्सर Lees ४५९०० ४५९०० 
२८ | वाटर बाथ विथ व्हॅरायबल टेग्प्रेचर Bee 42300 42300 
२९ | ऑईल-इम्रेशान लेन्स फॉर स्टुंडट मायक्रोस्कोप Go १५०० ७५००० 
३० | कॉलीनी क्वाउंटर चिया ५२१०० ५२१०० 
क अँटीबोटिक डिस्क फॉर अँटीबायोटिक स्पेबेलिटी a Ses oe: 
टेस्टिंग 
३२ | अटीबायोटिक जोन स्केल त २१५०० २१५००० 
३३ | TERRIA OT २ ५८९०० ११७८०० 
३४ | अँटीसेरा-शिगेलाडिसेन्टेरिया २ ५८९०० ११७८०० 
३५ | अटीसेरा-शिगेलाफलेक्सनारी २ ८८९०० १७७८०० 
३६ | अँटीसेरा-शिगेलासोनी २ ५८९०० ११७८०० 
३७ | अंटीसेरा-व्हिब्रोओ कॉलरा २ ५८९०० ११७८०० 
३८ | एटीसीसी स्ट्रेन- इंटरुचुस HHS २९२१३ २ २५५०० ५१००० 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१३४/प्रशा-१ 


नग | प्रति नग किंमत | एकुण किंमत 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नांव उ । । 
संख्या | (सर्व करांसह) | (सर्व करांसह) 


३९ | एटीसीसी स्ट्रेन-इ.कोली २५९२२ २७२०० ५४४०० 


४० । एटीसीसी स्ट्रेन-इ.कोली ३५२१८ २३६९० ४७३८० 


४१ | एटीसीसी स्ट्रेन -स्युडोमोनोस एरुगिनोसा २७८५३ २५९८० ५१९६० 


४३ | एटीसीसी स्ट्रेन- स्युडोमोनोस एरुगिनोसा २९२१३ २५८०० ५१६०० 


२ 
२ 
२ 
४२ | एटीसीसी स्ट्रेन स्टॅपिलळोकोकस ऑर॑स २५९२३ २ २५६०० ५१२०० 
२ 
२ 
ge 


४४ | मायक्रोपीपेट-मल्टी चानेल ६०००० १२०००० 
४५ | मायक्रोपीपेट- सिंगल चानेळ सेट ऑफश्री ९५६०० ९५६०० 
४६ | डिजिटल थरमोमिटरस ऑफ डिफरंट टेम्प्रेचरस २० २५०० ५०००० 
४७ |-८०से डिप फ्रिजर विथ युपीएस हि ५९८९०० ५९८९०० 
४८ | मायक्रोसेट्रीफयुज/रेफ्रोजेरेटर सेट्रिफयुज lf Aas) २५८९०० २५८९०० 
४९ | Wate प्रोटेक्टीव्ह इक्युपेमेट (पीपीई) ।_१००_ | ०० 4Q 4200 
yo । व्हायरल ट्रांन्सपोर्ट मिडीया (व्हीटीएम) षु १५८०० ७९००० 
व ऑल SHER कंझ्युमेबल किट एज Radigs फार : ee pases 
व्हॅराळॉजी 
५२ | मॅग्निफाईंग ग्लास विथ मेटल SSS See: | ० ५९० ५९०० 
५३ | मेटल मिन्सिंग मशीन |. ate. ४९८००० ४९८००० 
५४ | पोस्टमार्टम इंटयुमेट सेट कंम्पलेट [Ee २९८००० २९८००० 
५५ | सक्ाानपंम्प २ ५८२०० ११६४०० 
५६ | फिर्ल्टींग अप्रेटस शिजच शिव २९९०० २९९०० 
yo | फिल्टर अँड मिलीपोअर फिल्टर-इच २ २५६०० ५१२०० 
५८ | डिस्कोटोअर ४ २५८०० १०३२०० 
५९ | व्हयुम डेसिक्ठान २ २९८०० ५९६०० 
६० | अँप्रोन प्लॅस्टिक फॉर पोर्टमोर्टम ।_१००_ | ९० ९००० 
६१ | अँप्रोन रुब्बर फॉर पोर्टमोर्टम २० ५१० १०२०० 
६२ | लिओफिलायझर शिदति ८९०६०० ८९०६०० 
६३ । यु.व्ही.ट्रांन्सटयुम्युलेटर विथ फोटोग्राफी पां १६५८०० १६५८०० 
६४ | कॉलनी Face ae a 42400 42400 
६५ | bles OH +8 डिग्री सेल्सीअस ite * ९९८५०० ९९८५०० 
६६ | फेस क्‍्वान्ट्रक्ट मायक्रोस्कोप fecal २९८६०० २९८६०० 
६७ | See मिक्सर am ४५९०० ४५९०० 
६८ | इलेक्ट्रीक बलेन्स ae | १५८४०० १५८४०० 
६९ | मायक्रोफयुज eae i) २५८९०० २५८९०० 
७० | अल्ट्रा सेट्रिफयुज HARM मायक्रोस्कोप शिण ५८६०० ५८६०० 
७१ | फलोरोसेट [peau tp ४९८६०० ४९८६०० 
Sr डिलीव्हरी सिस्टिम मिटर डोस इनहेलर स्पेसर 
७२ re) ४८६०० ४८६०० 


नसल स्प्रे ट्रांन्स डर्मल प्याचेस इन्सुलीन पेन 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


AIR निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१३४/प्रशा-१ 


क यंत्रसामुग्रीचे नांव नग | प्रति नग किंमत | एकुण किंमत 
.क्र. यंत्रसामुग्रीचे नांव उ । । 
संख्या | (सर्व करांसह) | (सर्व करांसह) 
७३ | सॅम्पल आफ व्हेरिएस ST फारम्युलेशन Leet} ८६०० ८६०० 
a सिम्युलेशन मॉडेल फार डेमोस्ट्रेरेन ऑफ रुट ऑफ el Sven se 
SPARS सेट ऑफ १० 
७५ | कम्प्युटर आसेस्टेड लर्निग लंब [ae | 340000 ३५०००० 
७६ । कंम्प्युटर विथ प्रिंटर २ ९८५०० १९७००० 
७७ | अनथ्रो्मेटिक सेट इंक्युल्डिंग २ ९५६०० १९१२०० 
७८ । डिजीटल पीएच मिटर दिड ३५६०० ३५६०० 
७९ | डिजिटल स्पेक्ट्रोमिटर शि २६५२०० २६५२०० 
८० | केमिकल बलेन्स 1 ae, | १५२५०० १५२५०० 
८१ | डेस्टीलेडन प्लॅट Pea 942300 942300 
८२ | रेफ्रिरेटर ae ७५२०० ७५२०० 
८३ | सेट्रिफयुज शिंक ५८९०० ५८९०० 
८४ | स्लाईड वॉर्मीग टेबल शिव १५८२०० १५८२०० 
८५ | हॉट प्लेट 1 १_| २५९०० २५९०० 
८६ । स्पेक्ट्रोस्कोपी लेन्स विथ अडजेस्टेबल स्लाईट [ee 24000 24000 
८७ | डिस्कडऱन सेट कम्पलेट ३० १२८०० ३८४००० 
८८ । डिजिटल बीपी इंटयुमेट | 90 | ४००० ४०००० 
८९ स्टेथोस्कोप | ae) ४००० ४०००० 
९० | वेईंग मशीन फॉर डेड बॉडी fea | २९८००० २९८००० 
९१ । अँटोस्पी टेबल aa ५९८००० ५९८००० 
९२ | स्ट्रायकर टाईप अँटोस्पी सॉ विथ अँसेसरिज शि ३२५००० ३२५००० 
९३ | GST मशीन फॉर फेक्टस ea ,॥ ४००० ४००० 
९४ | डिस्कड़ठान सेट कम्पलेट शिश १२८०० १२८०० 
९५ ब्रेन निप ३ ५००० १५००० 
९६ | eh a 3 २६०० ७८०० 
९७ | Ra ala लिफट अँड राईट eae ६८६०० ६८६०० 
९८ | मेजरिंग टेप शिडे १५०० १५०० 
९९ | मॅगनिफाईग लेन्स षु ५०० २५०० 
| १०० | एक्सरे व्हियु बॉक्स (४इन वन) कि १५२५०० १५२५०० 
| १०१ | टुथ एक्साट्रक्टर लेफट अंड राईट am ३७८०० ३७८०० 
१०२ | हॅन्ड सेट हिट ex aa i 34400 34400 
१०३ | इंटयुमेट gil ete ७८००० ७८००० 
१०४ | रिअँक्टल थम्नोमिटर षु ५०० २५०० 
१०५ | पोर्टबळ एक्सरे मशीन रिज ४९८००० ४९८००० 
एकुण २,१३,९४,६४० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१३४/प्रशा-१ 


१०) 


सदर प्रशासकीय मान्यता सन-२०२४-२५ या वित्तीय वर्षात संबंधित संस्थेच्या राज्य 
योजनांतर्गत मंजूर उपलब्ध निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा शासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक-संकिर्ण-२०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४,दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्कटप्लेस (GeM) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर 
कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित 
करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या HINGIS मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१३४/प्रशा-१ 


११ 


2. 


) सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, 2023 ची 


अंमलबजावणी दिनांक १० मे, २०२३ पासून सुरु झालेली असल्याने प्रस्तुत खरेदी महाराष्ट्र 
वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा 
(०३) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) (४२१० १६२९) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१९१११९१५५५१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A N | | KONDAJ! AHIRE 
DN: c=IN, o=Personal, 


postalCode=400083, 


st=Maharashtra, 

KO N DAJ | serialNumber=FD9B93035F4DA 
174C04FA71634FE1F6AA493C78 
A5335F985651F937888DF7A89, 
cn=ANIL KONDAJI AHIRE 
Date: 2024.09.19 17:47:28 
+05'30' 


(अनिल आहिरे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

२) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई 

५) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जालना 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना 
) 


७) निवडनस्ती (प्रहा-१) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


